वर्ष ८ , अंक ३१ ] 


महापारेषण 

महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित 


SHAILEE 


सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती 


गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ११-१७ , २०२२ / 
श्रावण २० - २६ , शके १ ९ ४४ 


RNI No. MAHBIL / 2009 / 35827 


प्राधिकृत प्रकाशन 

संकीर्ण सूचना व जाहिराती 


महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित 
प्रस्तावित योजनांची अधिसूचना 


[ पृष्ठे २ , किंमत : रुपये १५.०० 


No. MSETCL / CO / PS / Scheme - I / DDF / PN / 5789 

विद्युत कायदा , २००३ च्या कलम १६४ प्रमाणे व महाराष्ट्र शासनाच्या आदेश क्रमांक ०६ / प्र.क्र . - ३१२ / ऊर्जा / ४ , दिनांक २४ ऑगस्ट 
२००६ ( शासकीय राजपत्र पान क्रमांक २८० ) नुसार , महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनीस प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार , खाली 
नमूद केल्याप्रमाणे अति उच्चदाब पारेषण योजनेचे डेडीकेटेड डिस्ट्रीब्युशन फॅसिलिटी अंतर्गत महापारेषणच्या देखरेखीखाली काम हाती 
घेण्याचे प्रस्तावित करीत आहे . या सर्व अधिकारांचा वापर प्रस्तावित योजनेतील विजेचे पारेषण , वितरण अगर म.रा.वि.पारेषण कं.मर्या . च्या 
समन्वय , संचलन व सुव्यवस्था या कामाकरिता पारेषण कंपनीद्वारे करण्यात येईल . जनतेच्या माहितीकरिता ही अधिसूचना देण्यात येत आहे . 


२. खालील योजना त्या भागातील अति उच्च दाब ग्राहकांच्या वाढत्या विजेची गरज पुरविण्यासाठी व नवीन ग्राहकांना वीज पुरवठा 
करण्यासाठी , तसेच विद्युत पुरवठा तसेच विद्युत प्रणाली सक्षम करण्यासाठी आहे . 


( अ ) रायगड जिल्ह्यातील उसर , ता . अलिबाग येथे मे . गेल ( इंडिया ) लिमिटेड यांना २२० के . व्ही . क्षमतेवर १२५ मे . वॅट विद्युत 
पुरवठा करणेबाबत . मे . गेल ( इंडिया ) लिमिटेड यांनी महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्या . च्या देखरेखीखाली करावयाची कामे 
( १ ) कंट्रोल रूम , मिटरींग रूम , आर.सी.सी. केबल ट्रेंच उपकरणे पायाभरणी व गँट्री पायाभरणी इ . सहित २२० के . व्ही . उपकेंद्राची , मे . 
गेल ( इंडिया ) लिमिटेडच्या जागेत उभारणी करणे . ( i ) २२० के . व्ही . मे . गेल ( इंडिया ) लिमिटेडच्या जागेत २२० के . व्ही . जी . आय . 
एस . वाहिनी बे– २ नं . ( ii ) २२० के . व्ही . मे . गेल ( इंडिया ) लिमिटेडच्या जागेत २२० के . व्ही . जी आय.एस. मीटरींग बे - ( मेन व चेक 
मीटरसहित ) – २ नं . ( iii ) २२० के . व्ही . जी . आय . एस . बस कपलर बे – १ नं . ( iv ) २२० के . व्ही . पीटी बे – २ नं . ( v ) २२० 
- 
व्होल्ट व ४८ व्होल्ट बॅटरी व बॅटरी चार्जर ( vi ) नागोठणे उपकेंद्र , आय.पी.सी.एल. उपकेंद्र , गेल उपकेंद्र व एस.पी.सी.एल. उपकेंद्र येथे 
डिजीटल पी.एल.सी.सी. ( vii ) नागोठणे उपकेंद्र , आय.पी.सी.एल. उपकेंद्र , गेल उपकेंद्र व एस.पी.सी.एल. उपकेंद्र येथे फोटे उपकरणे . 
( viii ) ओ . पी . जी . डब्ल्यूवाहिनी - ४० कि.मी. अथवा प्रत्यक्षात असल्याप्रमाणे ( ix ) मे . गेल ( इंडिया ) 
उपकेंद्रात बस बार प्रोटेक्शन ( २ ) एस . पी . सी . एल - आय . पी . सी . एल . वाहिनीवर प्रस्तावित मे . गेल ( इंडिया ) लिमिटेडच्या 
२२० के.व्ही . जी.आय. एस . उपकेंद्रापर्यंत लिलो वाहिनी उभारणे - २८ कि.मी. अंदाजे ( ३ ) ४०० / २२० के.व्ही . नागोठणे 
उपकेंद्रातील १ × ५०० एम.व्ही.ए. , ४०० / २२० के . व्ही . आय . सी . टी . ट्रीप झाल्यास , २२० के . व्ही . गेल ( इंडिया ) लिमिटेड 
उपकेंद्रात अधीक्षक अभियंता , टी.सी. सी . वाशी यांच्या सहमतीने मे . गेल , लोड ट्रीमिंग स्कीमची अंमलबजावणी करेल . 
( ४ ) एबीटी मोजणी व इतर संलग्न उपकरणे उभारणे . ( ५ ) स्काडा प्रणाली उभारणे . या योजनेचा अंदाजित खर्च रु . ५५४१.२५ लाख 
इतका आहे . 

( १ ) 

भाग दोन ( संकीर्ण ) -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ११-१७ , २०२२ / श्रावण २०-२६ , शके १ ९ ४४ 


३. परवानेधारक अगर हितसंबंध असलेल्या व्यक्तीने हवे असल्यास , ही सूचना प्रसिद्ध केलेल्या तारखेपासून दोन महिन्यांच्या आत 
महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादितच्या विचाराकरिता पारेषण कंपनीस प्रतिवेदने पाठवावीत , अशी त्यांना अधिसूचना देण्यात येत 
आहे . याबाबतची अधिक माहिती अधीक्षक अभियंता ( योजना- I ) , महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित , ३ रा मजला , प्रकाशगंगा , 
प्लॉट नं . सी -१ ९ , बांद्रा - कुर्ला संकुल , बांद्रा ( पूर्व ) , मुंबई ४०० ०५१ यांचेशी वेळीच संपर्क साधून मिळू शकते . 


मुंबई , 

दिनांक २ ऑगस्ट २०२२ . 


नसीर कादरी , 
संचालक ( प्रकल्प ) . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


